Reg . No . NP CITY/ 236/ 2015 - 17 


W 


V401 


1504 


STUDIYANEL 


AAKAAN 
AKATRNATRE 


A 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ४०] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ५- ११, २०१७/ आश्विन १३ -१९ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ११ ,किंमत : रुपये ३० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पष्ठे 


पृष्ठे 


१ - ८ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, १- २ 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर २ - ११ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ७९९ . 

विधि व न्याय विभाग 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१७ 
क्रमांक डिजीपी- २६१५- प्र. क्र . ३६७- का - १४. 

दिवाणी प्रक्रिया संहीता , १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम २४( ३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, 
सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम १९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधी व न्याय विभाग क्र . संकीर्ण- ५९१५-( २७ )- का . १४, 
दि . ३- ०२- २०१५ व दि . १३- ०२- २०१५ च्या शुद्धीपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरूस्तीस अनुसरून नागपूर जिल्ह्याकरीता खालील अनुसूचीत 
दर्शविलेल्या अधिवक्त्यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास 
६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 
अ . क्र . 

अधिवक्त्यांचे नाव 
( २ ) 

( 3 ) 
अॅड . पांडे कल्पना प्रदिपकुमार 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . साखरे प्रशांत बाबुराव 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . मोटघरे माधुरी कमलाकर 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . फुलझेले/ आगलावेवर्षा रामभाऊ 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . राऊत सोनाली सुरेश 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 


पद 


ना - एक- १ ( १४७० ) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ५-११ , २०१७/ आश्विन १३-१९ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


अॅड . दुबेगिरीश नारायण 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . नरसापुरकर वसंत कृष्णराव 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . अनवाने राम वसंत 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . भांडेकर प्रशांत मुरलीधर 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . घाडगे लिलाधर बळवंत 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड. कोल्हे दिपक महादेवराव 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . कमलाकर मुकुंद श्रावण 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . मेंढे राजेंद्र रामकृष्ण 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . भोयर रविंद्र बाबाराव 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरूस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

४. सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरूद्ध केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 

अवर सचिव . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८०० . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
जड वाहन व लोकल ट्रकच्या रहदारीच्या नियमनाबाबत कन्हान शहरातील संभाव्य अपघात टाळण्याचे दृष्टीने 

तारसा चौक कन्हान येथून जड वाहतुकीस प्रवेश बंद करणे 
क्रमांक अजिदं- गृह - अ. का .- २- कावि- ९० - २०१७. 

ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , नागपूर यांनी खालील नमूद केल्याप्रमाणे व जडवाहतूक बंद करण्याबाबत मुदतवाढीचा प्रस्ताव दिल्यानुसार माझ्या 
असे निदर्शनास आले आहे की पोलीस स्टेशन , कन्हान हद्दीतील 

___ पोलीस स्टेशन , कन्हान परिसर अंतर्गत नागपूर ते जबलपूर जुने नॅशनल हायवे क्रमांक ७, तारसा चौकातून तारसा मार्गे मौदा , रायूपर, कलकत्ता 
कडे जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग आहे . सन २०१२ पासून कन्हान शहराचे बाहेरून फोरलेन नॅशनल हायवे क्रमांक ७ सुरू आहेत . सदर रोडवर बोरडा 
येथे टोलटॅक्स नाका आहे. जड वाहन टोलटॅक्स वाचविण्यास फोरलेन हायवे रोडने न जाता कन्हान शहरात प्रवेश करतात . 

तारसा चौक कन्हान येथे जबलपूर , नागपूर , कामठी शहर व रायपूर, मौदा कडून येणारी जड वाहतूक येते . सदर चौक हा कन्हान शहराचा 
मुख्य चौक आहे . सदर चौकातून जड वाहनाचे आवागमन मोठ्या प्रमाणात व भरधाव वेगात २४ तास सुरू असते . या ठिकाणी टी पॉईंटवर रस्ता 
दुभाजक किंवा गतीरोधक तसेच ट्रॉफिक सिग्नल देखील नाहीत . तारसा चौकचे आजूबाजूला शाळा, कॉलेज , मार्केट , आठवडी बाजार रोडचे दोन्ही 
बाजुला भरतो . दोन रेल्वे ट्रक असून जड वाहतूक मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याने तारसा चौक कन्हान येथे तसेच लगतचे रोड वरील कन्हान , कांन्द्री , 
एम . जी . नगर मध्ये मोठ्या प्रमाणात अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तरी खालीलप्रमाणे जड वाहनांच्या वाहतुकीस मज्जाव करण्यात येईल. 

१. नागपूर , कामठी, जबलपूर, मनसर कडून तसेच बैतूल, पांढूर्णा, सावनेर, पारशिवनी, अमडी फाटा येथून येणा- या जड वाहतुकीस कन्हान 
शहरामधून जाण्यास प्रतिबंध करण्यात येतो, वाहनांना सरळ नविन फोरलेन बायपास नॅशनल हायवे क्रमांक ७ ने जावून तारसा उडाणपूलाचे सर्विस 
रोडने मौदा , रायूपर , कलकत्ता हायवेकडे वळविण्याबाबत किंवा नागपूरकडे जाण्यास परवानगी असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७/ आश्विन १३-१९ , शके १९३९ 


३ 


२. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ , रायपूर , मौदा, तारसा कडून येणा- या जड वाहतुकीस तारसा चौक कन्हान शहरामधून प्रतिबंध करण्यात येत 
आहे . त्यांनी सर्विस रोडने नविन फोरलेन बायपास पुलावर चढून युटर्न मारून सरळ बायपासने मनसर , जबलपूरकडेकिंवा आमडी फाटा येथून 
पारशिवनी , सावनेर , पांढूर्णा, बैतूल कडे वळविण्याबाबत मोटार वाहन कायदा , १९८८ चे कलम ११५ नुसार जड वाहतुकीसाठी मज्जाव करण्यात येईल 
आणि अडविण्याचा अधिकार शासन अधिसूचना , गृह विभाग क्रमांक एमएव्ही - ५८९ - सीआर-१०६१- टी - आर-२, दिनांक २० सप्टेंबर १९९० अन्वये जड 
वाहतुकीस अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर पुढील ३० दिवसांपर्यंत पूर्ण वेळ बंदी ( मज्जाव ) करण्यात येत आहे. 

३. कन्हान शहरातील लोकल ट्रक जड वाहतुकीस सकाळी ०८ .०० वा . ते १२. ०० वाजेपावेतो तसेच सायंकाळी १७.०० वा . ते २० . ०० वा . 
पावेतो प्रतिबंध राहील . वरील वेळ वगळून वाहतूक चालू ठेवण्यात यावी . 

पोलीस अधीक्षक , नागपूर ( ग्रामीण ) यांचेकडील मुदतवाढीबाबत पत्र क्रमांक नाजिग्रा-जिविशा- डी -३८- २०१७- २४६, दिनांक २३ -०५- २०१७ 
अन्वये नगर पचायत , कन्हान , पोलीस स्टेशन , कन्हान हद्दीमधून कन्हान शहरातील लोकल ट्रक जड वाहतुकीस सकाळी ०८ .०० वा . ते १२ .०० 
वाजेपावेतो तसेच सायंकाळी १७ .०० वा . ते २० .०० वा . पावेतो प्रतिबंध करण्यासंबंधी अधिसूचना पारीत करण्याची विनंती केलेली आहे. 


ही अधिसूचना आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझ्या स्वाक्षरी व शिक्क्यासह प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 


नागपूर : 
दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ . 


नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ८०१ . 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक जिकामों- दंड - नाप्रप- कावी- ६८६- २०१७. 


या कार्यालयातील पत्र क्रमांक अका - संकीर्ण - कावी - ६८३- २०१७ दिनांक १० जुलै २०१७ अन्वये विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या 
करण्यात आल्या होत्या . 


यासंबंधीचे आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१७ ला पृष्ठ १ ते १५ 
अनुक्रमांक ३ वर प्रसिद्ध झाले होते . 


सदर प्रसिद्धीमध्ये पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी . 

याऐवजी 


असे वाचावे 


पत्ता 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


अ . क्र . 

नाव 
१४६ श्री . लक्ष्मीकांत विठ्ठल उखरे 


१४६ 


श्री . लक्ष्मीकांत विठ्ठल उखरे 


रा . चान्ना बाकटी , 
ता . अर्जुनी/मोरगाव , 
जि . गोंदिया . 


रा . आंबेडकर वार्ड , 
प्रभाग क्र . १५ , 
ता . अर्जुनी / मोरगाव , 
जि . गोंदिया . 


गोंदिया : 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ . 


अभिमन्यू काळे , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, 

गोंदिया . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७/ आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ८०२ . 


( ई ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्ये वाजविणे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या-२- अका दंडा- सं . क्र . ०३- २०१६- कावी -१३३४- २०१७. 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धक्का पोहचेल अशी 
किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून 
टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे, अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे, चिन्हे फलक किंवा 
इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे त्याचे प्रदर्शन करणे 
किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र 
क्रमांक डी - २४ - ७-जिविशा- कलम ३७ ( १ ) ( ३)- २०१७ -२५६५, दिनांक 
१८ सप्टेंबर २०१७ अन्वये दिनांक २१ -९ - २०१७ ते दिनांक १ - १० 
२०१७ पर्यंत हिंदु बांधवांकडून नवरात्र व दसरा उत्सव तसेच मुस्लीम 
बांधवांकडून दिनांक २२ -९- २०१७ ते १-१०-२०१७ रोजी मोहरम हा सण 
संपुर्ण जिल्ह्यात साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच जिल्ह्यात विविध 
राजकीय पक्ष , संघटना मार्फत त्यांचे मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने 
धरणे, मोर्चे, उपोषणे, रास्ता रोको इ . आंदोलने आयोजित करण्याची 
शक्यता असल्याने सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत 
राहण्याच्या दृष्टीने संपुर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक २० -९ - २०१७ चे 
00 - ०१ ते दिनांक ४ - १० - २०१७ चे २४ . ०० वाजता पर्यंत मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७(१) (३ ) लागू होणेस विनंती केलेली 
आहे. 


( २ ) उपविभागीय दंडाधिकारी , कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधित 
पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते) यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय 
कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम 
सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ चे ०० .०१ ते दिनांक ५ आक्टोंबर २०१७ चे 
२४. ०० वाजे पावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित 
करणार नाही . उपरोक्त आदेश दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ चे ००. ०१ 
ते दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो संपूर्ण गडचिरोली 
जिल्ह्यच्या क्षेत्राकरीता लागू राहतील . 


त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या 
दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय 
करणे आवश्यक आहे . करिता मी , ए . एस . आर. नायक , जिल्हाधिकारी 
तथा जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 
कलम ३७( १) आणि ( ३) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे. 


( ३) ( अ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी, गडचिरोली / 
चामोर्शी/ देसाईगंज/ कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व ) , 
संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व) , नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , 
पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्द 
करावे. 


ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 


( १ ) कोणतीही व्यक्ती दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ चे ०० .०१ ते 
दिनांक ५ आक्टोंबर २०१७ चे २४. ०० वाजेपावेतो खालील कृत्य करणार 
नाही . 


( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे, नगारा वाजवून 
प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


( अ) शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे,बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल , अशी इतर 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार 
नाही. 


( ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


(इ ) सदर आदेशाची कलम २ प्रेतयात्रा , धार्मिक समारंभ व लग्न 
कार्याकरीता लागू होणार नाही . 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


आज दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करण्यात आले . सदर आदेशाची प्रसिध्दी मराठीमधून करण्यात 


यावी. 


( ड ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 
प्रदर्शन करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ५-११ , २०१७/ आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 


५ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ८०३ . 


( ई ) खनिकर्म विभागांनी तयार केलेल्या करार पत्रातील सर्व अटी व 


शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही . 


आदेश 


२ . पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम रेती घाटाच्या ठिकाणी 


क्रमांक कार्या- २- अका दंडा- सं . क्र . ०३- २०१६- कावी - १३३५- २०१७. 


ज्याअर्थी, गडचिरोली जिल्ह्यात सन २०१६- १७ या वर्षाकरीता रेतीघाटांचे 


दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ ते दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत 
सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत जमा होणार नाहीत किंवा रेती उत्खनन 


लिलाव प्रक्रीया राबविण्यात आली असून एकूण ६२ रेती घाटाचेलिलाव 


करणार नाही . उपरोक्त आदेश दिनांक २१ - ९ - २०१७ ते दिनांक ५ 


झालेले आहे . त्याअनुषंगाने रात्री- बेरात्री रेतीची अवैध उत्खनन व 


वाहतुक तसेच रेती तस्करी होण्याची तसेच यामुळे शांतता व सुव्यवस्था 


१० - २०१७ पर्यंत सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील 
संपूर्ण रेती घाटाच्या क्षेत्रांकरिता लागू राहतील . 


बाधीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


३ . सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी, गडचिरोली / 


त्याअर्थी, रेतीची अवैध उत्खनन व वाहतूक तसेच रेती तस्करी 
थांबविण्याच्या दृष्टीने तसेच विवक्षित कृतींना मनाई करणे व 


चामोर्शी/ देसाईगंज / कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी , कार्यकारी दंडाधिकारी ( सर्व) , 


अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे आवश्यक आहे . करिता मी , 


संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज , 


ए . एस . आर. नायक , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली , 


पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्द 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये 


करावे. 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 


मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून गडचिरोली जिल्ह्यातील 
वरील संपुर्ण ६२ रेती घाटाच्या ठिकाणी खालील गोष्टींना मनाई करीत 
आहे. 


cia 


( क ) सदर आदेशास मुनादी द्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून 


प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


( १ ) कोणतीही व्यक्ती दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ ते दिनांक ५ 


ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत खालील कृत्य । 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार 


करणार नाही . 


नाही . 


( इ ) सदर आदेशाची कलम २ , प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न 


( अ) टिकास , सब्बल , फावडा , शस्त्र , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, 
बंदुका , सुरे, काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरता येईल , अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे . 


कार्याकरीता लागू होणार नाही. 


आज दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 


( ब) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थबरोबर नेणे . 


निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिध्दी मराठीमधून करण्यात 


( क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा 


यावी . 


फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार 


करणे . 


( ड ) पर्यावरण विभागाच्या सर्व अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार 


ए . एस . आर . नायक , 

जिल्हाधिकारी तथा 
जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली . 


गडचिरोली : 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ . 


नाही. 


ना - एक -२ (१४७०) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५-११, २०१७ / आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८०४ . 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , यांजकडून 
वाचा :-( १) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र / आस्थापना १०९३ -प्र .क्र . १९ - ल -१ , दि : १८ - ०८ - १९९४. 

( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (म . राज्य ), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर ४३१८ / स- ४ , 

दिनांक ०३- ०९- १९९४ . 
( ३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही . सी. आर ४३२३/ स-४/ १९९४ , 

दिनांक २२- ०९ - १९९४. 
( ४ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( म. राज्य) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक सि . टी . एस ./ सी . आर ६५११/ ना भू.४/ 

२००३ पुणे,दिनांक १५- ०४- २००४ . 
( ५) उपसंचालक , भूमी अभिलेख, नागपूर प्रदेश , नागपूर यांचेकडील पत्र क्र ./ नगर भूमापन/ परिर ./मंजुरी मि ./ आ .क्र . ६६३५ / 

कावि ४३७/२०१७, दि . १२/०६/२०१७. 
क्र . गांवठाण- अधिसूचना- प. नों .५७- २०१७. 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३/प्र.क्र . १९/ ल-१, दिनांक १८- ०८ - १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एन. व्ही . सी . आर ४३२३ / 
स -४/ १९९४, दिनांक २२-०९ - १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 


या कार्यालयाकडील अधिसूचना दिनांक १५-०४- २००४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करून गावे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख , नागपूर प्रदेश , नागपूर यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , समुद्रपूर यांचे 
अधिनस्त सजा समुद्रपूर मध्ये मौजा कोरा हे गाव परिरक्षणकामी समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजा कोरा हे गाव उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख, समुद्रपूर यांचे अधिनस्त सजा समुद्रपूर 
मध्ये नव्याने समाविष्ट करुन कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणांस घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, समूद्रपूर यांचे अधिनस्त सजा समूद्रपूर मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
अ.क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे पुनर्रचनेपुर्वीची स्थिती परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 
नाव 

घ्यावयाचे गांव 

सजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती सजा गांवे मिळकती 
( १) (२) (३ ) ( ४) 

( ६ ) 

( ७ ) 
१. वर्धा समूद्रपूर उपअधीक्षक , समूद्रपूर मांडगाव ८१७ कोरा ५७९ समूद्रपूर मांडगाव ८१७ 
भूमि अभिलेख , गिरड 

गिरड ५९१ 
समूद्रपूर समूद्रपूर ५४१ 

समूद्रपूर ५४१ 
कोरा ५७९ नव्याने 

समाविष्ट 


सजा 


५९१ 


एकूण- ३ गावे १९४९ एकूण १ गाव ५७९ 


एकूण ४ गांवे २५२८ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १८ सप्टेंबर २०१७ पासून होणेची आहे. 


दिनांक १ सप्टेंबर , २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७/ आश्विन १३-१९ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८०५. 


वाचा :-( १ ) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र / आस्थापना १०९३- प्र . क्र . १९ - ल - १ , दि : १८ - ०८ - १९९४ . 


( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालंक , भूमी अभिलेख (म. राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस .व्ही . सी . आर ४३२३/ स-४/९४ , 

दिनांक २२-०९ - १९९४ 
( ३) उपसंचालक , भूमी अभिलेख, नागपूर प्रदेश, नागपूर यांचेकडील पत्र क्र ./ नगर भूमापन / परिर ./ मंजुरी मि ./ आ .क्र . १९२७/ 

का .वि १२० / २०१७, दि . १६/ ०२ -२०१७. फेरप्रस्ताव दि . १९ -०५-२०१७ 
क्र . गांवठाण - अधिसूचना-प. नो .५७-२०१७ . - 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३/ प्र.क्र . १९ / ल -१ , दिनांक १८ -०८ - १९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसुचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर ४३२३ / 
स -४/ १९९४, दिनांक २२ - ०९ - १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश , नागपूर यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख, वडसा यांचे 
अधिनस्त सजा वडसा मध्ये मौजा सावंगी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 


शेरा 


नाव 


( ७ ) 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख , वडसा यांचे अधिनस्त सजा वडसा मध्ये मौजा सावंगी 
हे गाव नव्याने समाविष्ट करुन त्याचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणांस घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , वडसा यांचे अधिनस्त सजा वडसा मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
अ.क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे पुनर्रचनेपुर्वीची स्थिती परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

घ्यावयाचे गांव 

सजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती सजा गांवे मिळकती 
( १ ) ( २) (३ ) ( ४) 

(५ ) 
१ . गडचिरोली वडसा उपअधीक्षक , वडसा वडसा १२९४ सावंगी ८३३ वडसा वडसा १२९४ 
भूमि अभिलेख , कुरुड १२२७ 

कुरुड १२३७ 
वडसा विसोरा ८७६ 

विसोरा 
चोप 

चोप ६०९ 
कोरेगांव ५६९ 

कोरेगाव ८४७ 
आमगाव ७०५ 

आमगाव 
कोंढाळा ६०९ 

कोंढाळा ६०९ 
सावंगी ८३३ नव्याने 

समाविष्ट 


७८५ 


६५५ 


७०८ 


एकूण- ७ गावे 


५९३५ एकूण १ गाव ८३३ 


एकूण-८गांवे ६९२२ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ सप्टेंबर २०१७ पासून होणेची आहे. व सनद फी रक्कम रु . २, ५२, ६९३ ची त्वरीत वसुली 
करण्यात यावी . 


दिनांक १२ सप्टेंबर , २०१७ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७ / आश्विन १३ -१९ , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८०६ . 


वाचा :-( १) महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्र / आस्थापना १०३ -प्र .क्र . १९ - ल - १, दि : १८- ०८ - १९९४ . 

( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( म. राज्य ), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर ४३२३/ स-४ , 

/ १९९४दिनांक २२- ०९ - १९९४ . 
( ३ ) उपसंचालक , भूमी अभिलेख, नागपूर प्रदेश , नागपूर यांचेकडील यांचेकडील पत्र क्र ./ नगर भूमापन /परिर ./ मंजुरी मि ./ आ .क्र . २६८४ / 

कावि १८० / २०१७, दि . ०७- ०३- २०१७, फेरप्रस्ताव क्र .- गावठाण-मौजा - आलापल्ली आ . क्र . ६५५४ - कावि - ४३१- २०१७, दि . १२-०६ 

२०१७, व क्रमांक - नगरभूमापन - परिर .- मंजुरी मि - आ . क्र . ६५५५ - कावि ४३२- २०१७, दि . १२- ०६ - २०१७. 
क्र . गावठाण- अधिसूचना-प . नो . ३६ व ४७- २०१७. 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक १०९३/प्र .क्र . १९/ ल -१ , दिनांक १८- ०८ -१९९४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी 
अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर ४३२३/ 
स- ४/ १९९४, दिनांक २२-०९- १९९४ अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत 
आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक, भूमि अभिलेख , नागपूर प्रदेश , नागपूर यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये मौजे आलापल्ली व नागेपल्ली ही दोन गावे 
नव्याने परिरक्षणासाठी उपलब्ध झालेने त्यांचेमिळकतीसह उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख, अहेरी यांचे अधिनस्त सजा अहेरी मध्ये परिरक्षणकामी 
घेणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश , नागपूर यांनी प्रस्तावित केले नुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे आलापल्ली 
व नागेपल्ली ही दोन गावे त्यांचेमिळकती सह उप अधीक्षक , भूमि अभिलेख, अहेरी, जि . गडचिरोली यांचे अधिनस्त परिरक्षण भूमापक सजा अहेरी मध्ये 
समाविष्ट करुन त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणांस घेणेस ऐतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

परिशिष्ट 
सजा अहेरी , ता . अहेरी, जि . गडचिरोली मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
अ.क्र . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे पुनर्रचनेपुर्वीची स्थिती परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती शेरा 
नाव 

घ्यावयाचे गांव 

सजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती सजा गांवे मिळकती 
( १) (२) (३) (४) 

( ५) 
१ . गडचिरोली अहेरी उपअधीक्षक , अहेरी अहेरी १२१८ आलापल्ली २९१९ अहेरी अहेरी १४०१ सारसंग्रहणीतील 
भूमि अभिलेख , 

१२१८ मिळकती 
अहेरी 

असून अपीलामुळे १८३ 
मिळकतीची वाढ होवून 
सद्यस्थितीत १४०१ 
मिळकती आहेत . 


नागेपल्ली ९३४ आलापल्ली २९१९ 

नागेपल्ली ९३४ 


नव्याने समाविष्ट 
नव्याने समाविष्ट 


एकूण- १ गाव 


१२१८ एकूण २ गावे ३८५३ एकूण- ३गांवे 


५२५४ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २५ सप्टेंबर २०१७ पासून होणेची आहे. तसेच सदर मौजे आलापल्लीची सनद फी रक्कम रू . २७,९६४ 
व मौजे नागेपल्लीची सनद फी रक्कम रू . ७, ७६ , ३५६ अशी एकूण सनद फी रक्कम रु . ८ ,०४ , ३२० ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी . 
पुणे : 

एस . चोक्कलिंगम , 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०१७ . 

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य) , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७/ आश्विन १३ -१९ , शके १९३९ 


९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८०७. 


याचा 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 

हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक कलि -भूसंपादन - कावि ५०९ - २०१७. 

ज्याअर्थी,तिरोडा तालुक्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समिती ,तिरोडा मध्ये मंडीज व गोडाऊन करीता मौजा - खैरबोडी , ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
येथील गट नं . ७१५/ १, ७१६ , ७१७, ६७५ / १, ६७५ / २ , ६७६ ६७७, ६७८ , ६७९ , ६८० , ६८१, ६८२ व ६८४ आराजी अनुक्रमे ० . २२ , ०. २८ , ० . १२ , 
० . ४० , ० . ३२ , ० . ४९ , ० . २४ , ० . २४ , ० . ३६ , ० . २८ , ० . ३२, ० . ५० , ० . ३२ अशी एकूण आराजी ४. ०९ हेक्टर आर जमीन शासन निर्णय क्र . संकिर्ण / 
०३/ २०१५ प्र . क्र .३४ - अ -२-मुंबई- ३२ , दिनांक ३०- ०९ - २०१५ च्या अनुषंगाने थेट खरेदी पध्दतीने खाजगी जमीन संपादन करावयाचे आहे . 

आणि ज्याअर्थी, शासन , महसुल व वन विभाग , परिपत्रक क्र . एलक्यूएन- ०१ - २०१७-प्र.क्र . १२-अ-२, दिनांक २५-०१- २०१७ च्या अनुषंगाने, 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्या वतीने खाजगी जमीन भूसंपादनासंबंधी खालील 
दिलेल्या अनुसूची नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमानुसार खालील दिल्याप्रमाणे खाजगी जमिनी संपादनासंबंधी दस्तावेज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन मामला क्रमांक २- अ - ६५- २०१६- २०१७ 


मौजा खैरबोडी, ता . तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा 


संपादित क्षेत्र 


C 


गट क्रमांक 

( २) 


( ३ ) 


हे . आर 


७१५ / १ 


० 


७१६ 


० 


७१७ 


orryus 


० 


० 


० 


० 


० 


9 


० 


- 


६७५ / १ 
६७५ / २ 
६७६ 
६७७ 
६७८ 
६७९ 
६८० 
६८१ 
६८२ 
६४८ 


० 


० 


- 


० 


० 


- 


- 


एकूण . . ४ ०९ 


ना -एक- ३( १४७० ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ५- ११ , २०१७/ आश्विन १३ - १९ , शके १९३९ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
संपादन संस्थेचे नाव : - मुख्य प्रशासक , तिरोडा कृषी उत्पन्न बाजार समिती, तिरोडा, जिल्हा गोंदिया . 
प्रकल्पाचेप्रयोजन : - कृषी उत्पन्न बाजार समिती तिरोडा मध्ये मंडीज व गोडाऊन चे बांधकामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ : - सामाजिक कल्याण साधण्याकरीता गृहनिर्माण आर्थिक रोजगार , पायाभूत , सोईसुविधा 

याबाबत व इतर लाभ संबंधात . 


अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे- कुणीही व्यक्तीकिंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची - चार 

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
चे कलम १० क प त्या अनुषंगाने महसूल व वनविभाग महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक 
प्रमाण निर्धारणातून सुट . 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


सार 


काच 


अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम : 
ब . प्रशासनाचा कार्यालयाच पत्ताः 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात : 
आली त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापुर्वी भरावे ) 


निरंक 
निरंक 
निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादीत नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी , तिरोडा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


तिरोडा : 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ . 


गंगाराम तळपाळे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ५-११, २०१७/ आश्विन १३- १९ , शके १९३९ 


११ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


२3 


मंगळवार , सप्टेंबर २६ , २०१७/ आश्विन ४ , शके १९३९ 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३२ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक कली- उपजि( भूसंपादन)- कानाप्र- कावी -१३८ - २०१७. 

या कार्यालयाची अधिसूचना क्रमांक अका- उपजिभू- कानाप्र- कावि -७७-२०१६ अन्वये नुकसान भरपाई मिळण्याचा व मार्गदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ चे कलम १९ ( १ ) ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक , नागपूर विभागीय पुरवणी, दिनांक मे १२- १८ , २०१६ ला 
पृष्ठ ८ ते १४ , अनुक्रमांक ५६८ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. या अधिसूचनेमध्ये भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३- अ- ६५-२००९ - २०१० गावाचे नाव 
खैरीढालगाव , ता . सावनेर, जि . नागपूर , प.ह.नं . ४० मध्ये एकूण क्षेत्र २११.९७ असे दर्शविण्यात आलेले आहे . 

त्यात पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


हे . आर 


हे . आर 


२११ ९७ 


२२१ ९७ 


अधिनियम , २०१३ अन्वये कलम १९ ( १ ) नुसार असे वाचावे . 


नागपूर : 
दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ . 


सचिन कुर्वे, 
जिल्हाधिकारी, 

नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


